“पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन सायकॅट्रिक 
CAR” हा १२ महिन्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण 
करण्यासाठी सन २०१६-१७ या शौक्षणिक 
वर्षासाठी असाधारण रजा मंजूर 
करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्र. : अध्यर २०१८/प्र.क्र.९६/१८/परिचर्या 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार (७ वा मजला), 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १० जुलै, २०१८. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. सेनिवे/१००१/१३०/सेवा-४, दि. 2.§.2003 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्र. संवेशिवसं/एनयुआर/ 
डिप्ळोमासायकॅट्रिक/अध्ययनरजा/६/ई/२०१७/१२१२५-८९,दि. ०३.०३.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ६३ (२) मधील तरतुदीनुसार शासकीय 
कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्य क्षेत्राशी प्रत्यक्ष व निकट संबंध असलेल्या व्यवसाय विषयातील अथवा 
तांत्रिक विषयातील उच्च शिक्षण अथवा विशेषीकृत प्रशिक्षण अंतर्भूत असलेला विशेष पाठ्यक्रम 
भारतामध्ये वा भारताबाहेर पूर्ण करण्यासाठी लोकसेवेची निकड लक्षात घेऊन असाधारण रजा 
मंजूर करण्याची तरतूद आहे. 
२. तद्नुसार क्षेत्रीय कार्यालयातील तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांना वर नमूद केलेल्या क्षेत्राशी निगडीत अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी 
अध्ययन रजा मंजूर करण्याचे अधिकार शासनास असल्याने, सदर अभ्यासक्रम चालू होण्यापूर्वी 
आगाऊ वेळेत यथायोग्य प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करुन त्या अनुषंगाने यथोचित 
शासन seat निर्गमित होणे क्रमप्राप्त आहे. 
३. तद्नुसार, संचालक यांचे पत्र दिनांक ०३.०३.२०१८ अन्वये “पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन 
सायकेट्रीक (नर्सिंग” या अभ्यासक्रमासाठी श्री. माधव दगडोबा केंद्रे, अधिपरिचारक, 
डॉ.शं.च.शा.वै.म.व रूग्णालय, नांदेड यांना विषयांकीत अभ्यासक्रमास प्रवेशा अर्ज भरण्यास 
संचालनालयाच्या स्तरावरुन परवानगी देण्यात आली असून, सन २०१६-१७ या शौक्षणिक 
वर्षाकरीता १२ महिन्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी “महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे” 
या संस्थेने निवड केलेली आहे. सदर अभ्यासक्रमास प्रवेशित होण्यासाठी श्री. माधव दगडोबा केंद्रे, 
अधिपरिचारक, डॉ.शं.च.शा.वै.म.व रूग्णालय, नांदेड यांना असाधारण रजा मंजूर करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- “पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन unten mR)” या पदविका अभ्यासक्रमातील 
प्रशिक्षित झालेल्या उमेदवारांची शासनास असलेली निकड, सदर उमेदवाराने निवड केलेला 
पृष्ठ २ पैकी १ 


शानिक्र : अध्यर-२०१८/प्र.क्र.९६ / परिचर्या 


अभ्यासक्रम (कालावधी १२ महिने), उमेदवाराचे वय, सदर लोकसेवक तथा अधिपरिचारिका यांनी 
धारण केलेल्या ज्ञानाचे अद्यावतीकरण, संवर्धन व विकास करण्यास प्रोत्साहन देणे इ. बाबी लक्षात 


घेता व कर्मचाऱ्यांची शासन सेवा पाच वर्षापेक्षा जास्त झाली आहे, अशा अटीवर खालील तक्त्यात 


नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यास म.ना.से. रजा नियम, १९८१ मधील नियम ६३ (२) (एफ) मधील 
तरतुदीनुसार “पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन सायकॅट्रिक (नर्सिग” या विषयातील पदविका 


अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 


१२ महिन्यांच्या 


कालावधीकरिता देय व अनुज्ञेय रजेसह असाधारण रजा या शासन निर्णयाद्वारे शासन मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 
अ. कर्मचाऱ्याचे नाव जन्मतारिख नियुक्तीचा | सेवानिवृत्तीचा | असाधारण रजेचा 
क्र. दिनांक दिनांक कालावधी 
a .__ २ ३ Bo 4 
- . | श्री. माधव दगडोबा hey, ०५.०६.१९९० | २१.०२.२०१४ | ३०.०६.२०४८ | दि.०१.१०.२०१६ 
डॉ.शं.च.शा.वै.म.व रूग्णालय, ते 
नांदेड दि.३०.०९.२०१७ 


२. हे आदेशा वित्त विभागाच्या दिनांक 02.0§.2003 च्या झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०६११०६०४०६१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MAHAJAN 
HEMANT 
ANANT 


Digitally signed by MAHAJAN HEMANT ANANT 
DN: c: htra, 


serial INumber=4146b85aaa58555e80c9d75a2aba 
23b993e46df208b0b469f1b74670dc22d7fa, 
cn=MAHAJAN HEMANT ANANT 

Date: 2018.07.10 15:26:50 +05'30" 


(हेमंत महाजन) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सचिव (सेवा-६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व कोषागार कार्यालय, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
अधिष्ठाता, ASTANA. व रूग्णालय, नांदेड 
श्री. माधव दगडोबा केंद्रे (मार्फत मा.डॉ.ऱां.च.शा.वै.म. व रूग्णालय, नांदेड) 
निवडनस्ती (परिचयी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


